प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०२१- 
२२ या वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांसंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी 
देण्याबाबत आणि सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांसंदर्भात पुढील 
कार्यवाही करण्यास परवानगी देऊन निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.३३४/पर्यटन, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ - १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक टिडीएस 

२०२२/०७/प्र.क्र..४१३/पर्यटन, दि.२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२. 

२. शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दिनांक : ३१ 
जानेवारी, २०२२. 

३. शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, 
२०२२.(कोकण विभाग व औरंगाबाद विभाग) 

४. शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, 
२०२२. 


शासन निर्णय : प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या कामांपैकी 
निविदा न काढलेल्या कामांबाबत तसेच ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, मात्र कार्यादेश 


दिलेले नाहीत किंवा 
कोणतीही कार्यवाही 


कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झाली नाहीत, अशा कामांबाबत पुढील आदेशापर्यंत 
करण्यात येऊ नये, अशा सूचना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २५.०७.२०२२ व 


दि.२८.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. संदर्भ क्रमांक २,३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत खालील कामांवरील (शासन निर्णयानिहाय) स्थगिती उठविण्यात 


येत आहे:- 


अ) सन २०२१-२२ या वर्षात वेगवेगळया शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी 


खाली नमूद केलेल्या कामांबाबतची ae निर्णयानिहाय) स्थगिती उठविण्यात येत आहे:- 
१) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दिनांक : ११ फेब्रुवारी, २०२२ 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. वजिल्हा कामे अंदाजित रक्‍कम | वितरीत रक्‍कम 
हिंड उवा २ ३ ४ 
कोल्हापूर । कोल्हापूर MEX अंतर्गत कळंबा 
dara परिसर सुशोभिकरण ४५०.०० 934.00 
करणे 
एकूण ४५०.०० 934.00 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.३३४/पर्यटन 


2) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, 2022 


(रुपये लक्षात) 


अ.क्र. व जिल्हा 


कामे 


अंदाजित रक्‍कम 


वितरीत रक्‍कम 


१ 


२ 


3 


:। 


१) ठाणे 


ठाणे जिल्हयातील कारवादेवी व वज्रेश्वरी 
येथील विकास कामे 


भिवंडी तालुक्‍यातील राहूर कारवादेवी 
मंदिराकडे जाणारा रस्ता काँक्रिटीकरण 
करणे, मंदिर सुशोभिकरण करणे व 
शौचालय बांधणे, ता. भिवंडी 


३००.०० 


६०.०० 


भिवंडी तालुक्‍यातील वत्रेश्वरी मंदिर 
पायर्‍यांस शेड बसविणे, सुशोभिकरण 
करणे, ता. भिवंडी 


200,00 


२४०.०० 


एकूण 


400,00 


300,00 


2) ठाणे 


ठाणे जिल्हयातील अकलोली व SATS 
येथील विकास कामे 


भिवंडी तालुक्यातील अकलोली येथे 
नदीलगत रस्त्याला संरक्षक भिंत व 
परिसरातील सुशोभिकरण करणे, ता. 
भिवंडी 


३००.०० 


६०.०० 


भिवंडी तालुक्‍यातील GAS खंडेश्वरी 
महादेव मंदिराकडे जाणारा रस्ता 
रुंदीकरण व सिंमेंट काँक्रीटीकरण करणे, 
ता. भिवंडी 


900,00 


20,00 


एकूण 


४००,०० 


८०.०० 


३) औरंगाबाद 


औरंगाबाद छावणी परिषद वॉर्ड क्र. ७ 
कर्णपुरा ता.जि. औरंगाबाद परिसरात 
पंचवटी चौक ते कर्णपुरा मंदिर पर्यंत सिमेंट 
रस्त्याचे बांधकाम करणे 


६००,०० 


३०.०० 


४ औरंगाबाद 


तुळजाभवानी मंदिर, कर्णपूरा, संभाजीनगर 
येथे रस्ते, लाईट, वृक्षारोपन व परिसर 
सुशोभिकरण करण्याबाबत 


५००.०० 


१५०.०० 


4) औरंगाबाद 


देमणी वाहेगांव, ता.जि. औरंगाबाद येथील 
भगवान श्रीरामाने स्थापित केलेल्या महादेव 
मंदिर परिसरात विविध विकास कामे करणे 


५००.०० 


१५०.०० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.३३४/पर्यटन 


६) औरंगाबाद । धुळे- सोलापूर हायवे ते कालीमठ ता. ड 
जि. औरंगाबाद (पितळखोऱर्‍्याकडे जाणारा ३००.०० ९०.०० 
(रस्ता) रस्त्याचे काम करणे. 
एकूण १ ते६ २३००.०० ३१८०.०० 


ब) सन २०२२-२३ या वर्षात शासन निर्णय, दि.२८.०६.२०२२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 


कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देऊन निधी वितरित करण्याबाबत:- 


१) प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२८ जून, २०२२ अन्वये खालील तक्‍्त्यामधील 
जिल्हास्तरावरील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर 
निधी वितरीत करण्यात आला नव्हता. सदर शासन निर्णयात नमूद कामांपैकी खालील 
कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच सदर कामांकरीता 
स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्यानुसार निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात येत 


२०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : 


आहे:- 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र.व अंदाजित कार्यान्वयीन 
कामे सव्वा वितरीत रक्‍कम : 
जिल्हा रक्‍कम यंत्रणा 
a २ 3 3 दु 
१) मौजे खेबवडे, ता. करवीर, जि. 
कोल्हापूर | कोल्हापूर विठ्ठल मंदिर 
परिसरातील कामे 
शि विठ्ठल मंदिर परिसरात भक्‍त कार्यकारी 
निवास बांधणे, किचनगृह, अभियंता 
शौचालय व मुतारी बांधणी व es त (बांधकाम), जिल्हा 
गटर्स करणे परिषद, कोल्हापूर 
२ विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर पालखी 
सोहळा प्रदक्षिणा मार्ग रस्ते| ९९.९९ ३०.०० 
कॉक्रिटीकरण करणे 
३ बिरदेव मंदिर परिसर प्रदक्षिणा 
मार्ग खडीकरण डांबरीकरणे व 
बंदिस्त आर.सी.सी. गटर हीर ee 
करणे 
एकूण | २९९.९६ ९०.०० 
२) नाशिक । दापूर येथे खंडेराव गड कार्यकारी 
किल्ल्याचे सुशोभिकरण व अभियंता, बांधकाम 
मंदिर बांधकाम करणे. ५००.०० १५०.०० (इ.व.द.१) विभाग, 


जिल्हा परिषद, 
नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.३३४/पर्यटन 


3) NH-299 ते दत्त मंदिर कार्यकारी 

औरंगाबाद । सुलिभंजन, ता. खुलताबाद अभियंता 

येथे रस्ता मजबुतीकरण व| ५००.०० १५०.०० (बांधकाम), 

डांबरीकरण करणे. कि.मी.. विभाग, जि.प. 

१/२००/६/०० औरंगाबाद 
एकूण१ते३ | १२९९.९६ ३९०.०० 


३. अटीव शार्ती :- 

१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 

४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर 
कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आव्यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक 
आहे. या संदर्भा शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण- 
१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ 
मधीळ उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१०) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांया विकासासाठी प्रस्तावित करुन 
देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर 
देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच 
अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा 
करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे 
कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व 
तञ्ञी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.३३४/पर्यटन 


सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात 
समाविष्ट करण्यात यावी. 

११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास 
न चुकता सादर करावीत. 

१२) गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित अहवाल 
तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा सचित्र दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 
गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित अहवाल 
तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील उर्वरित निधी वितरित केला जाईल. 

१३) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

४. सन २०२२-२३ मधील वरील ब) येथील अनुक्रमांक १ तक्त्यामधील कामांसाठी वर नमूद 
करण्यात आलेला खर्च सन २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून FAAS "मागणी 
क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी 
मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) 
सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावरील 
कामांसाठी संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व 
संवितरण अधिकारी" व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई / संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा सचित्र अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात 
सादर करण्यात यावा. 
द. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१२११४४५१८८२३ असा आहे. हा आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by MADAN GIRJU SONDE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: c=IN, ० a 
ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5f2ca7 eecbf1d69ba49909a95bb5 1f6144c31 


6511072bd3c3e0545414f2af5e, postalCode=400032, 


ber=E04F8247FBE9 1 BSABDD8D54046F6585 
59E3B3D749A417EEB1DA2AB279A9BE: 
INDE 


(मदन सोंडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, मुंबई 


२. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०७/प्र.क्र.३३४/पर्यटन 


३. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. सर्व संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

८. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या 
विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


